नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात 
अधिसुचित विशिष्ट नागरी सेवा व सुविधा 
पुरविण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(१५)/का-१४११, 
मंत्रालय, मुं बई-४०० ०३२ 
दिनांक :-१४ मार्च, २०२४ 


शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/का-१४११, दि.२८ मार्च, २०२२, 
शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.3६/का-१४११, दि.२९ मार्च, २०२२, 
शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३६/का-१४११, दि.७ जुले, २०२२, 
शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५९/का-१४११, दि.२२ नोव्हेंबर, २०२३. 


वाचा :- १ 
२ 


3 
8 


a 


Se ware ६-2 


प्रस्तावना :- 

नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे करण्यासाठी “महानगरपालिका 
क्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे” व “नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत क्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे” 
या योजनांना वाचा येथील अनुक्रमांक (१) येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली असून त्याअंतर्गत 
करावयाच्या कामांसाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (१) येथील 
शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र. (२.४, ३, ४ व ७ येथील तरतुदींमध्ये वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (३) येथील शासन 
निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आली होती. तथापि, वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (३) येथील शासन निर्णयान्वये करण्यात 
आलेल्या सुधारणा रद्द करुन वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (१) येथील शासन निर्णयामधील तरतूदी वाचा येथे नमूद 
अनुक्रमांक (४ येथील शासन निर्णयान्वये पुनःस्थापित करण्यात आल्या आहेत. वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (४ येथील 
शासन निर्णयातील तरतुदी विचारात घेऊन सोबत जोडलेल्या यादीतील विकास कामांना शासन मान्यता देण्याची बाब 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

"नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे करणे 
(नगरपालिकानगरपंचायत/नगरपरिषद/)" या योजनेअंतर्गत शासन निर्णय, नियोजन विभाग दिनांक २८ मार्च, 
2022 मधील परिच्छेद ३(ब) नुसार फलटण नगरपरिषद अंतर्गत सोबत दिलेल्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या 
रू.१५.००कोटी एवढ्या किंमतीच्या कामांची थेट शासन स्तरावरून निवड करण्यात आली आहे. सदर कामांसाठी 
कार्यान्वयीन यंत्रणा सार्वजनिक बांधकाम विभाग राहतील. 

२. शासन निर्णय, नियोजन विभाग दिनांक २८ मार्च, २०२२ मधील परिच्छेद ३(ब) नुसार उपरोक्त कामांना 
संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणा यांनी तांत्रिक मान्यता व जिल्हाधिकारी, सातारा यांनी प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्याची कार्यवाही करावी. प्रशासकीय मान्यता परिशिष्टातील रकमेच्या मर्यादेत असल्याची दक्षता 
जिल्हाधिकारी, सातारा यांनी घ्यावी. 

३. शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२३/प्र.क्र.५९/का-१४११, दि.२२ नोव्हेंबर, २०२३ अन्वये 
दिलेल्या सूचनांनुसार सोबतच्या परिशिष्टातील कामांसाठी प्राप्त होणारे अनुदान वितरीत करण्याकरिता 
जिल्हाधिकारी, सातारा यांच्या नावे स्वतंत्र बँक खाते उघडण्यात यावे. बँक खात्याचा तपशील (IFSC कोड व खाते 
क्रमांक नियोजन विभागास सादर करावा. त्यानंतर सदर निधी उक्त बँक खात्यामध्ये सोबत जोडलेल्या 
परिशिष्टाप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(१५/का-१४११, 


४. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या कामांसाठी जिल्हाधिकारी, सातारा सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग यांनी संदर्भ क्र. (१) व (४ येथील शासन निर्णयामधील अन्य सर्व अटी व aria Test करणे बंधनकारक 
राहील. 
प्‌. या कामांसाठी होणारा खर्च हा “मागणी क्र.ओ-९, ३६०४, स्थानिक संस्था व पंचायतराज संस्था यांना 
नुकसानभरपाईच्या व अभिहस्तांकीत रकमा देणे, २००, इतर संकीर्ण नुकसान भरपाई व अभिहस्तांकन,(०१)(०२), 
नागरी स्थानिक संस्थांना (नगरपाळिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत) सहायक अनुदान (३६०४ १०१८) (कार्यक्रम), 
३१,सहायक अनुदान" या HERNIA सन २०२३-२४ करिता उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात 
येईल. 
& सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१४१३३५३४९७१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
CHARUSHILA 11 
DEVENDRA CHAUDHARI कण वायदा ताल 


Date: 2024.03.14 13:44:34 4-05'30' 


Digitally signed by CHARUSHILA DEVENDRA CHAUDHARI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING DEPARTMENT, 


(चारूशीला चौधरी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, 

२. जिल्हाधिकारी, सातारा, 

३. मुख्य अधिकारी, फलटण नगरपरिषद,जि. सातारा, 

४. जिल्हा नियोजन अधिकारी, सातारा, जि. सातारा, 

५. मा.उप मुख्यमंत्री(वित्त व नियोजन) महोदयांचे उप सचिव, 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 

७. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर, 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा, 

९. वित्त विभाग, व्यय-८/कोषा प्रशासन-५/अर्थसंकल्प-१६, मंत्रालय, मुंबई, 
१०. निवड नस्ती (का-१४११), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(१५/का-१४११, 


शासन निर्णय क्रमांक-संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(१५)/का-१४११, दि. १४ मार्च, २०२४ सोबतचे 
परिशिष्ट 
अ.क्र. कामाचे नांव रक्‍कम (कोटी) 
रिंगरोड गिरवी नाका ते बाणगंगा नदी रस्ता डिव्हाडर बांधणे व वृक्षरोपन 
करणे इलेक्ट्रीक पोल रंगकाम करणे. 
; रिंगरोड feat नाका, पोलिस स्टेशन, नाना नानी पार्क, पोलिस वसाहत 
येथील फुटपाथ विकसित करणे. 
3. | क्रांतिसिंह नाना प क परिसर विकसित करणे. 1.5 
ी क्रांतिसिंह नाना प क ते छत्रपती शिवाजी महाराज चोक रस्ता iz 
विकसित करणे. । 
5 श्रीकृष्ण मंदिर ते शनी नगर उर्वरित रिटेनिंग बॉल बांधणे. 0.5 
6 | महावीर स्तंभ परिसर विकसित करणे. 0.5 
7. रानडे पेट्रोल पंप ते आटमोरी पुल कॅनोल पट्टी सुशोभिकरण करणे. 733 
| 8 | फलटण नगरपरिषद अग्निशमन केद्र परिसर विकसित करणे. 0.5 
Ea श्रीकृष्ण मंदिर ते दहावा विधी शेड पर्यंत रस्ता करणे व पुल बांधणे. 1 
6. | Sane UGH महाराज मंदिर नजीक बाणगंगा नदी रिटेनिंग बॉल aes 
बांधणे. 
11 | दहवा विधी शेड विकसित करणे. 1 
12 | फलटण नगरपरिषद हद्दीमध्ये विविध ठिकाणी प्रसाधनगृह विकसित करणे. 1 
13 | फलटण नगरपरिषद जलतरण तलाव सुधारणा करणे. 0.5 
14 | पेठ मंगळवार येथील मटण माकेट शेजारी समाज मंदिर बांधणे. 0.3 
15 | धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज पुतळा लाईट व्यवस्था करणे. 0.22 
जोशी पेट्रोल पंप ते फरांदे हॉस्पीटल ते नवीन सुविधा हॉस्पिटल रस्ता र 
16 0. 
करणे. 
17 ळी बाग SGT CS मध्ये सामाजिक सभागृह बांधणे. 0.2 
18 | फडे हॉस्पिटल खुल्या जागेत सामाजिक सभागृह बांधणे. 0.3 
19 __ श्रीमंत संजीवरराजे बंगला ते भोरी मस्जीद रस्ता डांबरीकरण करणे. 02 
20 | भारत प्लायवुड ते निरा उजवा कालवा Hs करणे. 0.3 
21 AAR मैदान येथे गटर करीता सिमेंट पाईप बसविणे F चेंबर बांधणे. 0.2 
एकुण 15.00 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


